दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ नुसार 
मौलाना आझाद अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास 
महामंडळ मर्यादित, मुंबई येथील दिव्यांग पदे 
सुनिश्चित करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग २०२१/प्र.क्र.३०/२१/का.८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २३ जून, २०२१ 


वाचा: १. केंद्र शासनाचा दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ 

२. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : 
UH २०१०/प्र.क्र.३७७/आस्था-२, दिनांक ११.०१.२०११ 

३. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : 
दिव्यांग २०१३/प्र.क्र.३५/दि.क.२, दिनांक ०७.१०.२०१६ 

४. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : 
दिव्यांग २०१९/प्र.क्र.२५१/दि.क.२, दिनांक १२.११.२०२० 

५. केद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची 
दिनांक ०४.०१.२०२१ ची अधिसूचना 

६. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : 
दिव्यांग २०१९/प्र.क्र.२५१/दि.क.२, दिनांक ०२.०२.२०२१ 

प्रस्तावना :- 


केंद्र शासनाच्या दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम 33 नुसार, दिव्यांगांसाठी 
शासन सेवेत ४% आरक्षण निश्चित केले आहे. त्यास अनुसरुन दिव्यांगांसाठी शासन सेवेतील पदांची पद 
सुनिश्चिती करणे आवश्‍यक आहे. यासाठी केंद्र शासनाने त्यांच्या दिनांक ०४.०१.२०२१ च्या अधिसूचनेन्वये 
दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांची यादी केंद्र शासनाच्या www.disabilityaffairs.gov.in या 
संकेतस्थळावर Policy/Act/Rules-Notification येथे List of post identification suitable for person 
with benchmark disability notified on o¥.09.2029 या शीर्षाखाली प्रसिध्द केली आहे. सदर 
अधिसूचनेमध्ये नमूद केल्यानुसार केंद्र शासनाने पदे सुनिश्चित करुन दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित Heist गट-अ 
ते गट-ड मधील जी पदे राज्य शासनाच्या आस्थापनेवर (अधिनस्त कार्यालयातील पदांसह) आहेत, अशा 
पदांबाबत केंद्र शासनाने प्रसिध्द केलेल्या यादीतील ज्या पदांची कर्तव्य व जबाबदाऱ्या, कामाचे स्वरुप व 
प्रचलित वेतनश्रेणी राज्य शासन सेवेतील पदांशी समान आहेत, अज्ञा पदांची पदनामे जरी भिन्न असली तरी 
राज्य शासन सेवेतील सदर पदे दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित करण्याच्या सूचना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य 
विभागाने संदर्भाधीन क्रमांक ६ येथील दिनांक ०२.०२.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित केलेल्या आहेत. 


त्यास अनुसरुन या विभागाच्या अधिपत्याखालील मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास 
महामंडळाच्या आस्थापनेवरील पदे दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित करण्याचीबाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


केंद्र शासनाच्या दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम ३३ नुसार राज्य शासनाच्या 
अखत्यारीतील पदांची पद सुनिश्चिती करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग २०२१/प्र.क्र.३०/२१/का.८ 


नवी दिल्ली यांनी दिनांक ०४ जानेवारी, २०२१ च्या अधिसूचनेन्वये दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांची 
यादी प्रसिध्द केलेली आहे. तसेच सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने संदर्भाधीन क्रमांक ६ येथील 
दिनांक ०२.०२.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये याबाबत सूचना दिलेल्या आहेत. त्यास अनुसरुन या 
विभागाच्या अधिपत्याखालील Alo आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाच्या आस्थापनेवरील 
गट-अ ते गट-ड संवर्गातील 'प्रपत्र-अ' येथील विवरणपत्रात नमूद पदे दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित करण्याची 
कार्यवाही मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाने त्यांच्या स्तरावरुन करण्याबाबतची 
सूचना या शासन निर्णयान्वये देण्यात येत आहे. विविध पदांसाठी आवऱ्यक असलेल्या शारिरीक क्षमता व 
अनुज्ञेय असून शकणाऱ्या शारिरीक व्यंगाचे विवरणपत्र “प्रपत्र-ब' मध्ये सोबत जोडले आहे. 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२१०६२४११०८३६३७१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. Dinesh M. Bechet 
Sonavane : 


(दि. मा. सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


मा.राज्यपालांचे सचिव 

मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे सचिव 

मा.मंत्री (अल्पसंख्याक विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.राज्यमंत्री (अल्पसंख्याक विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 

महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व परीक्षा), मुंबई/नागपूर 

qo) व्यवस्थापकीय संचालक, HSM आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई 
११) आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे 

१२) निवड नस्ती, कार्यासन-८. 


of 2G fe 2S 


vo 


पृष्ठ २ पैकी 2 


अल्पसंख्याक विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: दिव्यांग २०२१९/प्र.क्र.३०/२१/का.८, दिनांक 23.08.2022 सोबतचे 
“विवरणपत्र अ* 


कार्यालयाचे नांव :- मौलाना आजाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई 


अ.क्र पदनाम शारीरिक पात्रता दिव्यांग प्रवर्ग सदर पदांची जबाबदाऱ्या व Het 
१ | व्यवस्थापकोय संचालकज S.ST.W.RW.MF, | a) LV मुख्य कार्यालय व अधिनस्त जिल्हा 
SE,H.C. b) HH कार्यालयांचे नियंत्रक म्हणून काम पहाणे. 
०0 OA, OL, OAL, LC, CP 
AAV, DW 
२ | सहव्यवस्थापकोय संचालक S.ST.W.RW.MF, | a) LV मुख्य कार्यालय व अधिनस्त जिल्हा 
SE,H.C. b) HH कार्यालयांचे सहाय्यक नियंत्रक म्हणून काम 
८) OA, OL, OAL, LC, CP) पहाणे. नियंत्रकांच्या कामकाजात मदत 
AAV, DW tt 
3 an S.ST.W.RW.MF, | a) LV कंपनी नोंदणी कार्यालयासंबंधिची कामे 
SE,H.C. b) HH संचालक मंडळाच्या बेठकीसंदर्भातील 
c) OA, OL, OAL, LC, CP) अनुषंगिक कामे व कंपनी कायद्यानुसार 
विव dahil आवश्यक ती कामे. 
४ | व्यवस्थापकज S.ST.W.RW,MF, | a) LV व्यबस्थापकोय संचालक q 
SE,H.C. b) HH सहव्यवस्थापकोय संचालक यांनी नेमून 
०) OA, OL, OAL, LC, CP | दिलेली कामे पार पाडणे व त्यांच्या कामात 
६ सहकार्य करणे. 
५ । सिस्टिम अंनालिस्ट S.ST.W.RW,MF, | a) LV महामंडळाच्या मुख्यालय व जिल्हा 
SE,H.C. b) D.HH कार्यालयातील संगणक विषयक तांत्रिक 
० OA, OL, OAL, LC, CP बाबी हाताळणे वब तांत्रिक अडचणी दूर 
ह जि साकी करणे व महामंडळाचे अभिलेख जतन 
करणे. 
६ | उप व्यवस्थापकज S.ST.W.RW,MF, | a) LV व्यवस्थापकोय संचालक a 
SE,H.C. b) D.HH सहव्यवस्थापकीय संचालक व व्यवस्थापक 
9 OA, OL, OAL, LC, CP यांनी नेमून दिलेली कामे पार पाडणे व 
AAV, DW 


त्यांच्या कामात सहकार्य करणे. 


अ.क्र 'पदनाम शारीरिक पात्रता दिव्यांग प्रवर्ग सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कतेव्ये 
७ | लेखाधिकारी वर्ग-२ S.ST.W.RW.MF, 5) LV महामंडळाचे लेखाविषयक कामकाजावर व 
SE,H.C. b) HH आर्थिक ade नियंत्रण ठेवणे a 
८) OA, OL, OAL, LC, CP | व्यवस्थापकीय संचालक यांना 
216 लेखाविषयक कामकाजात सहकार्य करणे. 
८ | स्वीय सहाय्यकज S.ST.W.RW,MF, | a) LV मा.व्यबस्थापकोय संचालक यांनी दिलेले 
(उच्चश्रेणी लघुलेखक) SE,H.C. b) HH श्रृतलेखन घेवून टंकलेखन करुन देणे व 
० OA, OL, OAL, LC, CP | इतर सोपविलेली कामे 
AAV, DW 
९ aa S.ST.W.RW,MF, | a) LV महामंडळाचे लेखाविषयक कामकाजावर व 
SE,H.C. b) D.HH आर्थिक बाबींवर नियंत्रण ठेवणे a 
८) OA, OL, OAL, LC, CP | व्यवस्थापकीय संचालक यांना 
केव लेखाविषयक कामकाजात सहकार्य करणे. 
१० | स्वीय सहाय्यकज S.ST.W.RW.MEF, | a) LV मा.व्यबस्थापकोय संचालक व इतर वरौष्ठ 
(निम्नश्रेणी लघुलेखक) SE,H.C. b) D.HH अधिकारी यांनी दिलेले श्रतलेखन घेवून 
c) OA, OL, OAL, LC, CP | टंकलेखन करुन देणे ब इतर सोपविलेली 
AAV, DW कामे 
११ | सहाय्यक व्यवस्थापकज S.ST.W.RW,MF, a) LV बरिष्ठां पांगितलेली कामे, व 
SE,H.C. ७) D.HH प्रकरणांच्या नस्त्यांची छाननी करणे, मंजूरी 
० OA, OL, OAL, LG, | पत्र तपासणे, कर्ज वितरणाची रक्‍कम 
Ek बँकेत पाठविण्याबाबतच्या याद्या तपासणी 
करणे, त्रुटींची पुर्तता करुन घेणे, वैधानिक 
दस्तऐवजांची पुर्तता करुन घेणे ब तपासणी 
करणे ब कर्ज प्रकरणे हाताळणे. 
१२ | लिपिक-टंकलेखक ज S.ST.W.RW,MF, | a) LV धकारी / कर्म यांनी सां 
SE,H.C. b) D.HH टंकलेखनाबाबतची सर्व कामे 
0 OA, OL, OAL, LC, CP 
AAV, DW 
१३ | वाहनचालकज S.ST.W.RW,MF, शिळा वाहन चालविण 


SE,H.C. 


अ.क्र पदनाम शारीरिक पात्रता दिव्यांग प्रवर्ग सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कतेव्ये 
१४ । शिपाई S.ST.W.RW,MF, a) LV ans धकाऱ्यां पांगितलेली 
SE,H.C. ७) D.HH कार्यालयीन विषयक कामे, कर्ज 
० OA, OL, OAL, | प्रकरणांच्या नस्त्या व इतर कार्यालयीन 
Bey) | नस्त्या शोधणे, त्यांचे गड्डे बांधणे, कर्ज 
बसुलीचे धनादेश बँकेत जमा करणे, 
कार्यालयीन अभिलेख व्यवस्थित ठेवणे. 
१५ | वसुली अधिकारी S.ST.W.RW,MF, a) LV महामंडळामार्फत वाटप करण्यात आलेल्या 
(विभागीय स्तर) SE,H.C. b) HH कर्जाबाबतची माहिती ठेवणे, कर्ज 
०) OA, OL, OAL, | वसुलीसाठी पाठपुरावा करणे, आवश्यकता 
te CPO 99%, | भासल्यास लाभार्थ्यांना भेटी देणे, 
बसुलीच्या अनुषंगाने नोटीसा पाठविणे, 
जिल्हा कार्यालयांची माहिती संकलित 
करणे इ. 
१६ | लिपिक-टंकलेखक S.ST.W.RW,MF, a) LV बरिष्ठ THA पां 
(विभागीय स्तर) SE,H.C. ७) D.HH कार्यालयीन विषयक कामे 
c) OA, OL, OAL, 
LC, CP AAV, 
DEW 
१७ | जिल्हा S.ST.W.RW,MF, a) LV जिल्हा कार्यालयास प्राप्त झालेल्या कर्ज 
SATIS (PICEA) SE,H.C. ७) D.HH प्रकरणांची छाननी करणे, छाननी केलेली 
©) OA, OF, OAL, | प्रकणे मंजूरीसाठी मुख्यालयाकडे शिफारस 
क AV) करुन पाठविणे महामंडळामार्फत वाटप 


करण्यात आलेल्या कर्जाबाबतची माहिती 
ठेवणे, कर्ज बसुलीसाठी पाठपुरावा करणे, 
आवश्यकता भासल्यास लाभार्थ्यांना भेटी 
देणे, वसुलीच्या अनुषंगाने नोटीसा 
पाठविणे, जिल्हा कार्यालयांची माहिती 
संकलित करणे इ. 


अ.क्र 'पदनाम शारीरिक पात्रता दिव्यांग प्रवर्ग सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कतेव्ये 
१८ | सहाय्यक S.ST.W.RW,ME, a) LV जिल्हा कार्यालयास प्राप्त झालेल्या 4 
व्यवस्थापकज्जजिल्हास्तर) SE,H.C. b) D.HH प्रकरणांची छाननी करणे, छाननी केलेली 
©) OA, OL, OAL, | प्रकणे मंजूरीसाठी मुख्यालयाकडे शिफारस 
naa 89%, | करुन पाठविणे महामंडळामार्फत वाटप 
करण्यात आलेल्या कर्जाबाबतची माहिती 
ठेवणे, कर्ज वसुलीसाठी पाठपुरावा करणे, 
आवश्यकता भासल्यास लाभार्थ्यांना भेटी 
देणे, बसुलीच्या अनुषंगाने नोटीसा 
पाठविणे, जिल्हा कार्यालयांची माहिती 
संकलित करणे इ. 

१९ | लिपिक- S.ST.W.RW.MF, a) LV वरिष्ठांनी सां टंकलेखनविषयक 
टंकलेखकजजिल्हास्तर) SE,H.C. ७) D.HH कामे, महामंडळामार्फत वाटप करण्यात 
० OA, OL, OAL, | आलेल्या कर्जाबाबतची माहिती ठेवणे, कर्ज 
ee: AV: | sata पाठपुरावा करणे, वसुलीच्या 
अनुषंगाने नोटीसा पाठविणे, जिल्हा 

कार्यालयांची माहिती संकलित करणे इ. 
२० | शिपाईजजिल्हास्तर) S.ST.W.RW,MF, a) LV TOS पांगितलेली कामे, 3 
SE,H.C. ७) D.HH प्रकरणांच्या नस्त्या शोधणे, त्यांचे गठ्ठे 
० OA, OL, OAL, | बांधणे, कर्ज वसुलीचे धनादेश बँकेत जमा 
क 88%, | करणे, कार्यालयीन अभिलेख व्यवस्थित 


ठेवणे. 


टीप : तथापि, या संदर्भात सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या दिनांक १२ नोव्हेंबर, २०२० च्या शासन निर्णयानुसार सामाजिक न्याय व 
विशेष सहाय्य विभागाकडून दिव्यांगाकरिता पदनिश्‍चिती करुन घेणे आवश्यक आहे. 


अल्पसंख्याक विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: दिव्यांग २०२१९/प्र.क्र.३०/२१/का.८, दिनांक 23.08.2022 सोबतचे 
“विवरणपत्र a 


कार्यालयाचे नांव :- मौलाना आजाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई 


Abbreviation 
Sr. Abbreviation Long Form Sr. Abbreviation Long Form 
No No 
pe ae BN Bending 9 टि.“ ___'| Pulling & Pushing 
C Communication RW Reading and Writing 
H Hearing र 5 Sitting 
° KC Kneeling & Crouching | 9 SE Seeing 
षु L Lifting 1११ | ST Standing 
& MF Manipulation by finger १२ W Walking 
Abbreviation 
Sr. Abbreviation Long Form Sr. Abbreviation Long Form 
No No 
शि AAV Acid Attack Victim ID Intellectual Disability 
२ BL Both Leg MI Mental Illness 
3 LC Leprosy Cured | do | MD Multiple Disability 
° LV Low Vision aa | OA One Arm 
& WO Deaf 92 | OAL One Arm and One Leg 
& DW Dwarfism 93 | OL One Leg 
HH Hard Hearing १४ | SLD Special Learning Disability 


